श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूरकडे 
भाविकांकडून भेट स्वरूपात प्राप्त झालेले सोने 
व चांदीचे दागिने वितळविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीए-२०१५/प्र.क्र.५४/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०८ एप्रिल, २०२२. 


वाचा:- १) विधि व न्याय विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१७.११.२०१५ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) आपले पत्र क्र.जमिन विभाग/का.वि./४९६/२०१९, दि.१३.१२.२०१९. 
३) विधि व न्याय विभागाचा समक्रमांकाचा दि.०३.०९.२०२० रोजीचा शासन निर्णय. 
४) आपले पत्र क्र.जमिन विभाग/का.वि./२५३/२०२०, दि.१२.१०.२०२०. 
५) विधि व न्याय विभागाचे समक्रमांकाचे दि.०९.११.२०२१ रोजीचे पत्र. 
६) आपले पत्र क्र.आस्था/१७१, दि.२१.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


शासनाच्या संदर्भाकित क्र.१ दि.१७.११.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री विठ्ठल व श्री 


रूक्मिणी मातेच्या चरणी अर्पित सोने व चांदीची दागिने वितळविण्यास मान्यता देऊन याबाबतची 


कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. तसेच, शासनाच्या संदर्भाकित क्र.३ दि.०३.०९.२०२० 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.२६.०२.१९८५ ते दि.३०.११.२०१९ पर्यंत समितीकडे असलेल्या सोने व 
चांदीचे दागिने वितळविण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. समितीने संदर्भाकित क्र.६ 


दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दि.०१.१२.२०१९ ते दि.२८.०२.२०२२ या कालावधीतीलही सोने व 


चांदी वितळविण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने 


दि.०१.१२.२०१९ ते दि.२८.०२.२०२२ या काळावधीतीलही सोने व चांदी वितळविण्यास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


श्री विठ्ठल व श्री रूक्मिणी मातेच्या चरणी दि.०१.१२.२०१९ ते दि.२८.०२.२०२२ या कालावधीत 


अर्पित सोने व चांदीचे दागिने वितळविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


प्रकरणी शासनाच्या संदर्भाकित क्र.१ दि.१७.११.२०१५ व संदर्भाकित क्र.३ दि.०३.०९.२०२० रोजीच्या 


शासन निर्णयात नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीए-२०१५/प्र.क्र.५४/का.१६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११५४७०३२५१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNITA PARAG SALUNKE 
S U N IT. A Pp A R AG ०६८८ -LAWAND JUDICIARY 
DEPARTME! 
a3c64! 


OcObe4edf609c042070! 
”ARAG SALUNKE 


(सुनिता साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


मा.अध्यक्ष, श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर, जि. सोलापूर. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर, जि. सोलापूर. 
निवड नस्ती का.१६. 


Cc Av A Oo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


